सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १३ ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ:-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दिनांक १६ एप्रिल, २०२०. 

२.शासन निर्णय, क्रमांकः - अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, २०२०. 
प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षातील माहे एप्रिल ते जून, २०२० या ३ महिन्याच्या कालावधीसाठी आव्यक असणारा 
अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी “अर्थसंकल्पिय अंदाज favor व 
संनियंत्रण प्रणालीवर (AR) “वर मंत्रालय विभागांना वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये कोविड-१९ या संसर्गजन्य आजारामुळे 
सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षात होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत विविध उपाययोजना 
सुचविण्यात आल्या आहेत. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी “यागणी क्र. HS ई-%१, 2234 
सायाजिक Yel TF कल्याण (02) समाज कल्याण २०० इतर BIGHH, (04 /१८॥ यात्रेकरुंचा 
खर्च (SATAY), 3१ सहायक अनुदान (वेतनेतर, (2234 ए२६७”या लेखाशीर्षाखाली या विभागास 
रू.१,७६,५०,०००/- इतका निधी अर्थसंकल्पित असून, माहे एप्रिल २०२० ते सप्टेंबर, २०२० या ६ 
महिन्याच्या कालावधीकरिता सदर अर्थसंकल्पित रक्‍कमेपैकी वितरणासाठी उपलब्ध असलेला 4% 
निधी महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

या विभागास “मागणी क्र. झेड ई-%, 2234 सामाजिक एुरक्षा व कल्याण, (02) GATT 
PNT, 200 इतर कार्यक्रम (04 (१८) यात्रेकरुंचा Ge (SATAY), 3१ सहायक अनुदान 
(वितनेततर, (22349 ए 269” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी 
अर्थसंकल्पित निधी रू.१,७६,५०,०००/- पैकी माहे एप्रिल, २०२० ते सप्टेंबर, २०२० या ६ 
महिन्याच्या काळावधीकरिता वितरणासाठी उपलब्ध असलेला ५% निधी महाराष्ट्र राज्य हज 
समितीस खालीलप्रमाणे वितरित करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र लेखाशीर्ष कालावधी ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) 
मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व | एप्रिल २०२० ते| रु.८.८२लक्ष 
7 कल्याण, (02) समाज कल्याण, oo इतर | सप्टेंबर, २०२० 
कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवायी, 
३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर), (२२३५ ए २६७)” 


एकूण रु.८.८२ लक्ष 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२०/प्र.क्र.६३/का-५ 


२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, २०२० 
अनुसार महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वितरित केलेल्या 
अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास प्राप्त झाळी आहेत. 
३. माहे एप्रिल ते सप्टेंबर, २०२० या कालावधीकरिता उक्त विवरणात नमूद केल्यानुसार 
“मागणी क्र: झेड ई-१, 2239 सायजिक Yel व कल्याण (02) समाज कल्याण २०० , इतर 
कार्यक्रम (०९ (१८) यात्रेकरुंचा GA (BTA, 39 सहायक अनुदान (IITA), (2234 ए २६७” 
या उद्देशाकरिता कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती यांना मंजूर/वितरित करण्यात 
येत आहे. उक्त तरतूदीऐवढा खर्च मर्यादित ठेवणेबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने आवश्‍यक ती दक्षता 
घ्यावी. 
४. हे आदेशा प्रशासकीय विभागांना वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः- 
अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ vies, २०२० अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत 
आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.९९९/२०२०/व्यय-१, दि. १३/०७/२०२० अनुसार 
प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
दष. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संकेताक २०२००८१३१६५८५५८२१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandesh Chhabu Tadvi 


h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Minorities 

a Nn e ५ 7} Development Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2fde305343 17da1 ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993F 
8ac0fa02331b77751, 


C h h b r serialNumber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf1 8beb1242 
7} 7} a U a V | 5455f4856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2020.08.17 14:01:37 +05'30° 
(सं. छ. तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रूम नं.६, तळमजला, साबू सिद्दिकी, 
मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
प्रति, 
१. महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),मुंबई/नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. उप सचिव (का-५/का-७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


